शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करीता नवीन 
महाविद्यालयांच्या अंतिम मान्यतेच्या शासन 
निर्णयात दुरुस्ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. HTED-28 08 G(99)/92/2028/699292-MHT-(HE-8) 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १६ ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भः शासन निर्णय क्र. HTED-2906§(99)/92/2028/¢ 99292-MHT-(HE-3), 
दि. १५.०७.२०२४. 


शुद्धीपत्रक: 


संदर्भांकीत शासन निर्णयान्वये, शैक्षणिक वर्ष २०२४-२०२५ करीता नवीन महाविद्यालयांना 
अंतिम मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. तथापि, संबंधित विद्यापीठ तसेच संस्था यांनी सदर 
मान्यतेच्या आदेशात दुरूस्ती करून मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. त्याअनुषंगाने विद्यापीठांच्या 
शिफारशी व कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. सदर तपासणीनुसार सुधारणा करणे आवश्‍यक 
असल्याने खालील विवरणपत्रात नमूद दुरूस्ती करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्र. HTED-29068(9.9)/92/2028/299292-MHT-(HE-8), 
दिनांक १५.०७.२०२४ मधील दुरूस्ती 


अ. | मूळ शासन निर्णयातील वर्णन (अभ्यासक्रम/ | प्रस्तावित दुरुस्ती 
क्र. |विषय/ तुकडी/ संस्थेचे किंवा 

महाविद्यालयाचे 

नाव/ पत्ता) 
हवि २ ३ 


मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 

| परवाझ एज्युकेडान अन्ड वेल्फेअर ट्रस्ट, |परवाझ एज्युकेशनल अन्ड वेल्फेअर 
चिपळूण व्दारा नसीमा यासीन दळवी, दळवी | ट्रस्ट, चिपळूण व्दारा नसीमा यासीन 
हाऊस, पेठमाप, ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी |दळवी, दळवी हाऊस, पेठमाप, ता. 
- ४१५६०५. चिपळूण जि. रत्नागिरी - ४१५६०५. 


Was इन्स्टिट्युट ऑफ आर्टस, कॉमर्स | wast इन्स्टिट्युट ऑफ आर्टस, कॉमर्स 
अन्ड सायन्स गल्स सिनिआ कॉलेज, Pea [ses सायन्स गल्स सिनियर कॉलेज, 
नगर, गोवळकोट रोड, ता. चिपळूण, जि. मिलत नगर, गोवळकोट रोड, ता. 


रत्नागिरी. ४१५६०५. चिपळूण, जि. रत्नागिरी. ४१५६०५. 
२ | गिरीवासी सेवा मंडळ, कल्याण गिरीवासी सेवा मंडळ, कल्याण 
डॉ. बाबासाहेबे आंबेडकर विधी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधी 
महाविद्यालय, महाविद्यालय, 
खोडाळा-जोगळेवाडी, खोडाळा-जोगलवाडी, 


मु. पो. खोडाळा, जोगळेवाडी, ता. खोडाळा, | ता. मोखाडा, 
जि. पालघर जि. पालघर 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः HTED-280GG(919)/92/2028/29192.92-MHT-(HE-8) 


# 


मूळ TR निर्णयातील वर्णन (अभ्यासक्रम/ | प्रस्तावित दुरुस्ती 
क्र. विषय/ तुकडी/ संस्थेचे किंवा 
महाविद्यालयाचे 

नाव/ पत्ता) 


3 | सिटीझन ware सोसायटीचे कला, | सिटीझन्स एज्युकेशन सोसायटी, कला, 
वाणिज्य, विज्ञान व विज्ञान माहिती तंत्रज्ञान |वाणिज्य, विज्ञान व विज्ञान माहिती 
महाविद्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान महाविद्यालय, डॉ. बाबासाहेब 
रोड, उरण पोलिस स्टेशनच्या मागे, उरण | आंबेडकर रोड, उरण पोलिस स्टेशनच्या 
बाजारपेठ, र उरण, रायगड-४०० ७०२. मागे, उरण बाजारपेठ, उरण, रायगड- 
४०० ७०२. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०८१६११२५१७६४०८ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHOK 5 MANDE 
Date: 2024.08.16 11:40:16 +05'30' 


(अशोक मांडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (उ. व तं. शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव (उ. व तं. शि.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. 
५. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई. 
६. संबंधित संस्था (विद्यापीठामार्फत) 
७. निवडनस्ती (मशि-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


